अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 
राज्यातील महामार्ग सुरक्षा पथकासाठी जिल्हा/ 
शहर पोलीस यांच्या आस्थापनेवरील पदे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए ०११५/प्र.क्र. ३४/पोल-८ 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५, 
तारीख: १२ मार्च, २०१५. 
वाचा 
शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए १२१३/१७९०/प्र.क्र. ६०३/पोल-८, दि. १८.३.२०१४. 


शासन निर्णय 
राज्यातील महामार्ग सुरक्षा पथकातील विविध जिल्हा/हहर पोलीस दल यांच्या 


आस्थापनेवरील १,१०१ अस्थायी पदांना संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये दिनांक २८.२.२०१५ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली होती. आता सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील विविध जिल्हा/झाहर पोलीस दल यांच्या 
आस्थापनेवरील १,१०१ अस्थायी पदांना दिनांक १ मार्च, २०१५ पासुन दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६ पर्यंत 
खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास या आदेशाद्वारे शासन मंजुरी देत आहे. 
१. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त असलेल्या अस्थायी पदांना (कार्यकारी पदे वगळून) ही 
मुदतवाढ लागू असणार नाही. 
२. अस्थायी पदे ज्या कारणास्तव, ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्यांचे पालन 
करण्यात यावे. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १० 
सप्टेंबर, २००१ आणि क्र. असंक-१००४/प्र.क्र. १२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १९ ऑगस्ट, 
२००४ नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाचा सुधारीत आकृतीबंध 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उच्चस्तरीय समितीची अंतिमत: मान्यता प्राप्त 


करुन घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए ०११५/प्र.क्र. ३४/पोल-८ 


४. दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६ पूर्वी पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, वरील अस्थायी 
पदांना त्या पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या 


वेतन व भत्त्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास संबंधित कार्यालयाची जबाबदारी राहील. 


२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग, मागणी क्रमांक : बी-१ १) “ २०५५-पोलीस १०९ जिल्हा 
पोलीस - (००) (09) जिल्हा पोलीस दल” २) “ २०५५-पोलीस-००१ संचालन आणि प्रशासन (००) (०१) पोलीस 
निरीक्षणालय” ३) “ २०५५-पोळीस-१०८-राज्य पोलीस मुख्यालय (०२) हहर पोलीस (०२) (०१) आस्थापना” या 
लेखाशिर्षाखालील सन २०१५-२०१६ या वर्षीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व हा खर्च त्याच 


लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. प्रस्तुतचे आदेश, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१५/प्र.क्र. ५/१०/वित्तीय सुधारणा- 
१, दि. २०.२.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 


येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०३१०१४४६३२४६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
a Digitally signed by Tanaji 
Tanaji DN: CN = Tana Shireng 
F Bhosale, C = IN, S = 
Shrirang / ४५०५५७० Governmen 
Bhosale Dat, 2015.08.18 17:47:40 
(ता. श्री. भोसले ) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अप्पर US महासंचालक (वाहतुक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महाळलेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए ०११५/प्र.क्र. ३४/पोल-८ 


जिल्हा कोषागार अधिकारी चंद्रपूर /लातूर/ अहमदनगर /जळगांव /ठाणे /औरंगाबाद /अमरावती / 
रायगड/सोलापूर/नागपूर/पुणे/नाशिक 

पोलीस आयुक्त, ठाणे/नवी मुंबई/नागपूर/सोलापूर/नाशिक/पुणे 

पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर/लातूर/अहमदनगर/जळगांव 

वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय,मुंबई. 

कार्यासन (पोल-३), गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

निवडनस्ती पोल-८ 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए ०११५/प्र.क्र. ३४/पोल-८ 


पोलीस महासंचालक यांच्या अधिनस्त घटक कार्यालयाच्या अस्थापनेवरील दि.०१/०३/२०१५ पासुन 


पुढील मुदतवाढ देण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ११०१ अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 
(शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. टिआरए ०११५/प्र.क्र. ३४/पोल-८., दिनांक १२ मार्च, २०१५ चे सहपत्र) 


विषय 


पदनाम 


संख्या 


पदे निर्माण केल्याचा 
शासन निर्णय व दिनांक 


अंतीम 
मुदतवाढ दिलेला 
शासन निर्णय व 
दिनांक 


अप्पर पोलीस 
महासंचालक, वाहतुक म.रा. 
मुंबई यांच्या आस्था पनेवरील 
महामार्ग पोळीस केंद्रासाठी 
मंजूर असलेल्या अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ पुर्वीचे 
पोलीस महासंचालक म.रा. 
मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील) 


अपोमसं 


टिआरए १५९१/७/पोल-८, 
दि.२३/६/९२ व शासन निर्णय 
क्रटिआरए ११९३/२४/ पोल-८, 
दि.७/१२/९३ अन्वये विपोमनि 
पदाची श्रेणीवाढ केली 


पोउनि 


q तसेच शा.नि.क्र.एचअरसी/ 
१३२०००/ संकिर्ण/९८/पोल-१४, 
दि.१/१०/२००१ अन्वये या 
कार्यालयातील १ पोनि चे पद 
राज्य मानवी हक्क आयोगासाठी 
प्रत्यार्पित करण्यात आलेले आहे. 
टिआरए ०५८५/ २४४१७/६१, 
दि.२९/६/८५ अन्वये मंजूर 
झालेले व पोमसं यांचे sear 
क्र.पोमसं/ वाहतूक/२५-ब/ 
दि.१८/७/९४ अन्वये पो.अ. 
रायगड यांचेकडून वर्ग झालेले पद 


पोअ 


वकाअ 


प्रलि 


टिआरए ०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
८, दि.११/९/९६, दि.२५/९/९६ व 
दि.३१/१/९६ चे शासन शुध्दीपत्रक 


BAGS 


AI} -O| -O} -o 


क्र.एसडब्ल्यूपी  २०६६/१९४७, 
दि.२४/१०/६६ अन्वये मंजूर 
झोलेले 


वश्रेलि 


कश्रेलि 


पोमसं यांचे आदेडठा 
क्र.पोमसं/२६/२५ब/ मपो/ 
पूर्नरचना/९६/ 
दि.१४/१०/९६अन्वये पो.अ.ठाणे 
शहरकडून वर्ग झालेली पदे 


शा.नि.क्र.१ 
२१३/१७९०/प्र.क.६ 
०३/पोल-८, 
दि.१८/०३/२०१४ 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए ०११५/प्र.क्र. ३४/पोल-८ 


सफाईवाला 7 टिआरए-  १०८०/१०/पोल-८, 
दि.१०/५/८४ अन्वये मंजूर झालेले 
पोमसं यांचे आदेशा 
क्र.पोचमसं/२६/२५ब/मपो/ 
पूर्नरचना/९६/  दि.१४/१०/९६ 
अन्वये पो.अ.रायगड शाहरकडून 
वर्ग झाळेली 
पो.आ.बृहन्मुंबई (अपर | पोहवा २  । टिआरए १५९१/७/पोल-८, शा.नि.क्र.१ 
पोलीस आयुक्‍त वाहतूक,)) दि.२३/६/९२ व शासन निर्णय | २१३/१७९०/प्र.क.६ 
यांच्या आस्थापनेवरील | पोशि ८ | क्रटिआरए ११९३/२४/ पोल-८, | ०३/पोल-८, 
महामार्ग पोलीस मुख्यालय, | पोशि ४ | दि.७/१२/९३ अन्वये पो.अ. ठाणे | दि.१८/०३/२०१४ 
मुंबई येथील कामकाजांसाठी | पोशिचा ३ ग्रा. पोहवा २ अधिक पोशि ४ व 
मंजूर असलेल्या अस्थायी भंडारा पोशि २ अशी वर्ग 
पदांना मुदतवाढ झालेली पदे टिआरए 
०२९५/५२/भाग-३ /पोळल -८, 
दि.११/९/९६, दि.२५/९/९६ व 
दि.३१/१/९६ चे शासन शुध्दीपत्रक 
पो.अ.नवी मुंबई | पोहवा 3. | टिआरए १५९४/४१/पोल-८, शा.नि.क्र.१ 
यांच्या आस्थापनेवरील | पोशि & FE.24/ 2/84 २१३/१७९०/प्र.क.६ 
महामार्ग पोलीस केंद्रासाठी | पोउनि zl टिआरए ०२९५/५२/भाग-३/पोल- | ०३/पोल-८, 
मंजूर असलेल्या अस्थायी | पोशि १५ | ८, दि.११/९/९६, दि.२५/९/९६ व | दि.१८/०३/२०१४ 
पदांना मुदतवाढ दि.३१/१/९६ चे शासन शुध्दीपत्रक 
पो.अ.रत्नागिरी पोहवा ३ | क्र.टिआरए ०७८९/पोल-८, शा.नि.क्र.१ 
यांच्या आस्थाप ने वर महामार्ग | पोशि ९ | दि.१५/४/९६ २१३/१७९०/प्र.क.६ 
पोलीस केंद्रासाठी मंजूर ०३/पोल-८, 
असलेल्या अस्थायी दि.१८/०३/२०१४ 
पदांनामुदतवाढ 
पोउनि र्‌ टिआरए१०८०/पोल-८, शा.नि.क्र.१ 
दि.२६/९/८० अन्वये मंजूर | २१३/१७९०/प्र.क.६ 
झालेल्या पदांपैकी पोमसं aid | ०३/पोल-८, 
आदेश क्र.पोमसं/वाहतूक/२५-ब/ | दि.१८/०३/२०१४ 
वामके /९४, दि.२७/६/९४ अन्वये 
पो.अ. रायगड कडून वर्ग झालेली 
पदे 
पाउनि ६ — | टिआरए ०२९५/५२/भाग-३/ पोल- 
पोशि ५४ | ८,दि. ११/९/९६ व दि.२५/९/९६ 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए ०११५/प्र.क्र. ३४/पोल-८ 


पोशिचा ९ 
मदत.ता षु 
पोहवा ९ । टिआरए १५९१/७/पोल-८, 
दि.२३/६/९२ अन्वये मंजूर झालेली 
आणि पोमसं यांचे आदेठा 
क्र.पोमसं/२६/२५ब/मपो/ पूर्नर./ 
९६/ दि.१४/१०/९६ पो.अ. नाशिक 
ग्रा कडून वर्ग झालेली पदे 
पो.अ.पुण ग्रा. यांच्या | पोअ | पीएमएन  ०३९७/सीआर-४७४/ शा.नि.क्र.१ 
आस्थापनेवरील महामार्ग पोल-५ब, दि.१५/७/२००० २१३/१७९०/प्र.क.६ 
पोलीस केंद्रासाठी मंजूर | पोशिचा २ | टिआरए १२०६/१०५७०/११, | ०३/पोल-८, 
असलेल्या अस्थायी पदांना दि.२६/६/६६ दि.१८/०३/२०१४ 
मुदतवाढ पाशिचा ८ | टिआरए १३८३/४५/पोल-८ 
दि.१३/९/८४ 
पोहवा g | टिआरए १५९४/४१/पोल-८, 
पोशि १२ | दि.२५/८/९५ 
पोशिचा ३ 
पोउपअ Ee टिआर ०२९६/४०/पोल-८, 
पोउनि ५ | दि.११/४/९७ 
पोहवा ६ । टिआरए ०२९५/५२/भाग-३/ पोल- 
पोठि ६५ | CFE. ११/९/९६,२५/९/९६ 
पोशिचा ४ ।व दि.२१/१/९७ चे शासन 
वश्रेलि a=] शुध्दीपत्रक 
कश्रेलि शि 
पो.अ.ठाणे ग्रा. यांच्या  पोअ. ia पीएमएन ०३९७/सीआर- 
आस्थापनेवरील महामार्ग ४७४/पोल-५ब, दि.१५/७/२००० 
पोलीस केंद्रासाठी मंजूर | पोउनि ४ | शा.नि.गृ.वि.क्र.४७२१/एस, 
असलेल्या अस्थायी पदांना | पोहवा ६ | दि.१५/७/८८ 
मुदतवाढ पोशि १२ 
पोशिचा ४ 
पोउर्पानि | क्र.टिआरए १३८७/पोल-८, 
पोहवा ३ | दि.२९/८/८९ 
पोठि & 
पोहवा १२ | टिआरए १२९०/२/पोल-८, 
पोशि २४ दि. २८/९/९० 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए ०११५/प्र.क्र. ३४/पोल-८ 


पोउपअ शिका टिआरए १५९४/४१/पोल-८, 
पोशि ३ | दि.२५/८/९५ 
पोहवा ३ | टिआरए १५९१/७/पोल-८, 
पोशि ६ । दि.२३/६/९२ 
पोशिचा ९ । टिआरए ०७८९/३/पोल-८, 
दि.१५/४/९६ 
पोनि [ees] टिआरए १३८७/३८/पोल-८, 
पोउनि ७ । दि.१३/१/८४ अन्वये मंजूर 
पोशि ५२ | झालेली पदे पोमसं यांचे आदेडा 
पोशिचा ६ | वाहतूक/२५ब/वामके/ चालक 
वश्रेलि ee =i /28, दि.१८/७/९४अन्वये पो.अ. 
कश्रेळि षि सातारा यांचेकडून वर्ग झालेली 
टिआरए ०२९५/५२/भाग-३, 
दि.११/९/९६, २५/९/९६६ व 
दि.३१/१/९४ चे शासन शुध्दीपत्रक 
मदत.तां ३ | टिआरए ३१८३/५/पोल-८, 
दि.१३/१/८४ अन्वये मंजूर झालेली 
मदत.तां ३ ।आणि wad यांचे आदेश 
मदत.तां २ | क्र.पोमसं/२६/२५ब/मपो/ 
पूर्नरचना/९७/५३८, दि.१८/३/९७ 
पो.अ.नागपूर ग्रामीण | पो.अ. | पीएमएन ३९७/सीआर-४७४/पोल- 
यांच्या आस्थापनेवरील gq, दि. १५/७/२००० प्रमाणे 
महामार्ग पोलीस केंद्रासाठी श्रेणीवाढ 
मंजूर असलेल्या अस्थायी | पोउनि २ | टिआरए १३८७/३८/ पोल-८, दि. 
पदांना मुदतवाढ. २९/८/८९ 
पोउपअ. शिक्का टिआरए १५९१/७/ पोल-८, दि. 
पोहवा ३ | २३/६/९२ 
पोठि Lae | 
पोशिचा शिळ 
पोउनि शिंदे टिआरए ०२९५/५२/ भाग-३ पोल- 
पोठि ९ । ८, दि. ३१/९/९६, दि.२५/६/९९ व 
वश्रेलि | 9 | दि.३१/९/९७ शासन शुध्दीपत्रक 
कश्रेलि शि 
पोशिचा 3 | टिआरए ०२९६/४०/ पोल-८, दि. 
मदतनिस ३ १४/५/९७ 


शा.नि.क्र.१ 
२१३/१७९०/प्र.क.६ 
०३/पोल-८, 
दि.१८/०३/२०१४ 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए ०११५/प्र.क्र. ३४/पोल-८ 


पो.नि. म.पो. नागपूर | पोशि ३ | टिआरए ०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
(पो.अ.नागपुर ग्रामीण) यांच्या ८, दि.११/९/९६, दि.२५/९/९६ व 
आस्थापनेवरील महामार्ग दि.३१/१/९६ चे शासन शुध्दीपत्रक 
पोलीस केंद्रासाठी मंजूर 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
पो.अ.नाशिक ग्रा. पाउर्पनि il टिआरए २६०/४३६९९/११/पोल- 
यांच्या आस्थापनेवरील | पोहवा Pa ८, दि.२२/८/९६ 
महामार्ग पोलीस केंद्रासाठी | पोशि ८ “| 
मंजूर असलेल्या अस्थायी | पोउपअ | 9 | टिआरए ०१९१/७/पोल-८, 
पदांना मुदतवाढ पोउर्पनि २ दि.२३/६/९२ 
पोहवा ३ 
पोठि ४० 
पोशिचा ३ 
पोहवा | टिआरए १५९४/४१/भाग-३/ पोल- 
पोठि १५ | ८, दि, २८/८/९५ 
पोउनि २ | टिआरए ०२९५/५२/ भाग-३ पोल- 
पोशि Re ae 
पोशिचा ९ | दि. ३१/९/९६, दि.२५/६/९९ व 
वश्रेलि a] दि.३१/९/९७ शासन शुध्दीपत्रक 
कश्रेलि शिव 
मदत.तां. ८ | टिआरए ३१८२/पोल-८, 
दि.१३/१/८४ अन्वये मंजूर झालेली 
आणि पोमसं यांचे आदेशा क्र. 
पोमसं/२६/२५ब/मपो/ 
पुर्नरचना/९७-६२८, दि.१८/३/९७ 
पोशिचा २ | टिआरए ३१८३/पोल-८, 
दि.१३/१/८२ अन्वये मंजूर झालेली 
आणि पोमसं वाहतूक/ 
२५ब/वामके/चालळक/९४, 
दि.१८/७/९४ 
पोशिचा २ | क्रटिआरए  ०७८३/३/पोल-८, 
दि.२४/४/९६ 
पो.अ.सातारा यांच्या | पोउनि ३ | टिआरए ३१८३/४५/पोल-८ शा.नि.क्र.१ 
* आस्थापनेवरील महामार्ग Gear ६ | दि.१३/१/८४ २१३/१७९०/प्र.क.६ 
पोळीस केंद्रासाठी मंजूर | पोशि १२ ०३/पोल-८, 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए ०११५/प्र.क्र. ३४/पोल-८ 


असलेल्या अस्थायी पदांना | पाशिचा & 
मुदतवाढ मदत.ता. षु 
पोउनि ३ | टिआरए ०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
पोशि ३६ | ८, दि.११/९/९६, दि.२५/९/९६ व 
पोशिचा ६ | दि.३१/१/९६ चे शासन शुध्दीपत्रक 
पोहवा ४  । टिआरए १५९१/७/पोल-८, 
दि.२३/६/९२ अन्वये मंजूर झालेली 
पोहवा २  । पदांपैकी आणि पोमसं यांचे आदेशा 
क्र.पोमसं/२६ /२५ब/ मर्पो/ 
पूर्नरचना/९६/  दि.१४/१०/९६ 
पो.अ. पो.अ. नाशिक ग्रा ४ पदे 
पो.अ. नागपूर ग्रा २ पदे 
यांच्याकडून वर्ग झालेली पदे 
पो.अ.धुळे यांच्या | पोहवा ३ | टिआरए १५९१/७/पोल-८, 
| आस्थापनेवरील महामार्ग | पोशि १२ | दि.२३/६/९२ 
पोलीस केंद्रासाठी मंजूर 
असलेल्या अस्थायी पदांना | पोउनि ऐन टिआरए ०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
मुदतवाढ पोहवा ६ | ८, दि.११/९/९६, दि.२५/९/९६ व 
दि.३१/१/९६ चे शासन शुध्दीपत्रक 
पो.अ.जळगांव यांच्या | पोउनि २ | टिआरए १५९२/७/पोल-८, 
२ | आस्थापनेवरील महामार्ग | पोहवा ६ | दि.२३/६/९२ 
पोलीस केंद्रासाठी मंजूर | पोशि १८ 
असलेल्या अस्थायी पदांना | पोशिचा २ 
मुदतवाढ पोशिचा er] टिआरए ०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
पोउनि शि ८, दि.११/९/९६, दि.२५/९/९६ व 
पोशि ६ । दि.३१/१/९६ चे शासन शुध्दीपत्रक 
पो.अ.अकोला यांच्या आस्थाप | पोउर्पाने किक टिआरए १५९१/७/पोल-८, 
१३ ।नेव रील महामार्ग पो. | dea २ | दि.२३/६/९२ 
केंद्रासाठी मंजूर असलेल्या | पोशि १५ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ पोशिचा २ 
पो.अ.अहमदनगर यांच्या | पोउपनि ३ | टिआरए ०२९५/५२/ भाग-३ पोल- 
४ । आस्थापनेवरील महामार्ग ८, 
पोलीस केंद्रासाठी मंजूर | पोशि ३६ | दि. ३१/९/९६, दि.२५/६/९९ व 
असलेल्या अस्थायी पदांना दि.३१/९/९७ शासन शुध्दीपत्रक 
मुदतवाढ पोहवा ६ पोमसं यांचे area 


दि.१८/०३/२०१४ 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए ०११५/प्र.क्र. ३४/पोल-८ 


क्र.पोमसं/२६/२५-अ/मपो/ 
पूर्नरचना/९६,  दि.१४/१०/९६ 
अन्वये क्र.टिआर ए १५९१/७/ 
पोल-८, दि. २३/६/९२ अन्वये 
पो.अ अकोला, औरंगाबाद ग्रा. 
येथून वर्ग झालेली पदे. 


पोनि 


पोशि 


पोशिचा 


टिआरए ०२९५/५२/ भाग-३ पोल- 
&> 

दि. ३१/९/९६, दि.२५/६/९९ व 
दि.३१/९/९७ शासन शुध्दीपत्रक 
पो.अ. नांदेड यांच्या आस्थापनेवर 
निर्माण केलेली परंतू 
शा.नि.गृ.वि.क्र.टिआरए 
३२९७/१३/पोल-८, दि. 
१९/११/९७ अन्वये पो.अ. 
अहमदनगर यांचे आस्थापनेवर वर्ग 
केलेली पदे 


पो.अ.जालना यांच्या 
आस्थापनेवरील महामार्ग 
पोलीस केंद्रासाठी मंजूर 
असलेल्या अस्थायी पदांना 


मुदतवाढ 


पोउनि 


पोशि 


१७ 


पोशिचा 


टिआरए ०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
८, दि.११/९/९६, दि.२५/९/९६व 
दि.३१/१/९६ चे शासन शुध्दीपत्रक 


पोहवा 
छायाचित्र 
कार 


टिआरए १५९१/७/पोल-८, 
दि.२३/६/९२ अन्वये मंजूर झालेली 
पदांपैकी आणि पोमसं यांचे आदेशा 
क्र.पोमसं/२६ /२५ब/मपो/ 
पूर्नरचना/९६/  दि.१४/१०/९६ 
अन्वये पो.अ. धुळे २ व पो.अ. 
जळगांव १ पदे वर्ग झाले पदे. 


पो.अ.औंरगाबाद ग्रा यांच्या 
आस्थापनेवरील महामार्ग 
पोलीस केंद्रासाठी मंजूर 
असलेल्या अस्थायी पदांना 


मुदतवाढ 


पोशिचा 


टिआरए ६०६३/३१७२४/रोमन-१ 
दि.११/६/८० अन्वये मंजूर झालेली 
q शासन निर्णय टिआरए 
०१९५/५/पोल-८, दि.६/६/९५ 
अन्वये समादेशक रारापोबळ गट 
क्र.१ पुणे यांच्या कडून वर्ग झालेली 
आहेत. 


पोशिचा 


३१८२३/४५/पोल-८, 
अन्वये मंजूर 


टिआरए 
दि.३१/१/८४ 


शा.नि.क्र.१ 
२१३/१७९०/प्र.क.६ 
०३/पोल-८, 
दि.१८/०३/२०१४ 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए ०११५/प्र.क्र. ३४/पोल-८ 


झालेल्या पदांपैकी wad यांचे 
आदेश क्र.पोमसं/वाहतूक/२५-ब/ 
वामके/ चालक/९४ दि.१८/७/९४ 
अन्वये पो.अ. सांगली कडून वर्ग 
झाली 


पोउनि २ | टिआरए १५९१/७/पोल-८, 
पोहवा ६ । दि.२३/६/९२ 
पोठि १८ 
पोशिचा २ 
पोउनि [poate | टिआरए ०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
पोठि ९ ८, दि.११/९/९६, दि.२५/९/९६ व 
दि.३१/१/९६ चे शासन शुध्दीपत्रक 
महामार्ग पोलीस केंद्र । पोहवा ६ | शा.नि.क्रटिआरए  १०८०/१०/ 
जिंतूरसाठी पो.अ. परभणी पोल-८, दि.२६/९/८० पोअ. 
यांच्या आस्थापने वर ATS रायगड यांच्या आस्थापनेवर 
, बोरघाट येथील पो.अ.  पोउनि ३ | टिआरए ०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
रायगड यांच्या आस्थापनेसरुन | पोशि २४ | ८, दि.११/९/९६, दि.२५/९/९६ व 
शा.नि.क्र टिआरए ०२९७/१७/ | पोशिचा ३ दि.३१/१/९६ चे शासन शुध्दीपत्रक 
पोल-८, दि.२८/११/९७ 
अन्वये वर्ग झालेली पदे 
पो.अ.रायगड यांच्या | पोहवा ३ | टिआरए १५९४/४१/पोल-८, 
आस्थापनेवरील महामार्ग | पोशि ६ । दि.२५/८/९५ 
पोलीस केंद्रासाठी मंजूर | पोउनि ३ | टिआरए ०२९५/५२/भाग-३/ पोल- 
असलेल्या अस्थायी पदांना | पोशि १४ | ८,दि. ११/९/९६ , दि.२५/९/९६ व 
मुदतवाढ पोडिचा | १ | दि.३१/१/९७ BTR शुध्दीपत्रक 
मदत तां. ष्‌ 
पोहवा २ | टिआरए १५९१/७/पोल-८, 
दि.२३/६/९२ अन्वये मंजूर 
झालेली 
पो.अ.अमरावती यांच्या | पोउनि ea टिआरए १२९०/२/पोल-८, 
आस्थापनेवरील महामार्ग दि.२८/९/९० 
पोलीस केंद्रासाठी मंजूर | पोहवा 3. | टिआरए २१८३/४५/पोल-८, 
असलेल्या अस्थायी पदांना दि.१३/१/९४ अन्वये मंजूर 
मुदतवाढ पोशि ६ । झालेल्या पदांपैकी पोमसं यांचे 
आदेश क्र.पोमसं/वाहतूक/२५- 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए ०११५/प्र.क्र. ३४/पोल-८ 


ब/चालक दि.१८/७/९४ अन्वये 
पो.अ. पुण ग्रा.कडून वर्ग 


पोशिचा ia टिआरए ०७८९/२/पोल-८, 
.8१५/४/९६ 
पोशिचा २ | टिआरए ०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
८, दि.११/९/९६, दि.२५/९/९६ व 
दि.३१/१/९६ चे शासन शुध्दीपत्रक 
पोनि | १_| टिआरए १५९१/पोल-८, 
पोउनि २ | दि.२३/६/९२ अन्वये मंजूर 
पोशि २१ | झालेली पदांपैकी आणि पोमसं 
पोशिचा २ | यांचे आदेशा क्र.पोमसं/२६ /२५ब/ 
पोहवा ३ | मपो/ पूर्नरचना/ ९६/ 
दि.१४/१०/९६ पो.अ. नांदेड ७ (२ 
पदे) व पो.अ. धुळे (१) यांच्याकडून 
वर्ग झालेली 
पो.अ.नांदेड यांच्या | पोउनि २ | टिआरए १५९१/७/पोल-८, शा.नि.क्र.१ 
२० | आस्थापनेवरील महामार्ग | पोहवा ६ | दि.२३/६/९२ २१३/१७९०/प्र.क.६ 
adr केंद्रासाठी मंजूर | पोशि १८ ०३/पोल-८, 
असलेल्या अस्थायी पदांना | पोशिचा २ दि.१८/०३/२०१४ 
मुदतवाढ पोशिचा 7 टिआरए ३१८३/४५/पोल-८, 
दि.३१/१/८४ अन्वये मंजूरझाले 
ल्या पदांपैकी पोमसं यांचे आदेशा 
क्र.पोमसं/वाहतूक/२५-ब/ वामके/ 
चालक/९४ दि.१८/७/९४ अन्वये 
पो.अ.ठाणे कडून वर्ग झाली 
पोउनि [poe =| टिआरए ०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
पोशि रि ८, दि.११/९/९६, दि.२५/९/९६ व 
दि.३१/१/९६ चे शासन शुध्दीपत्रक 
पो.अ.कोल्हापूर यांच्या | पोउनि २ | टिआए ३१८३/४५/पोल-८, 
| आस्थापनेवरील महामार्ग दि.३१/१/८४ 
पोलीस केंद्रासाठी मंजूर | पोशि ७ । टिआरए ०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
असलेल्या अस्थायी पदांना ८, दि.११/९/९६, दि.२५/९/९६ व 
मुदतवाढ दि.३१/१/९६ चे शासन शुध्दीपत्रक 
पोउनि =| टिआरए ७२६४/१०५७०/११, 
दि.२३/८/६६ 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए ०११५/प्र.क्र. ३४/पोल-८ 


पोशि ३ 
पो.अ.वाशिम यांच्या | पोउपनि Is =| पो.अ.अकोला यांचे 
२ | आस्थापनेवरील महामार्ग | पोहवा ४ | आस्थापनेवरील वर्ग केलेली पदे 
पोलीस केंद्रासाठी मंजूर | पोशि ९ 
असलेल्या अस्थायी पदांना | rar २ | टिआरए १५९१/पोल-८, दि- 
मुदतवाढ २३/६/९२ 
टिआरए १३८३/४५/पोल-८, 
दि.१३/९/९४ 
पाउनि २ | टिआरए ०२९५/५२/भाग-३/ पोल- 
पोशि १२ | ४, दि.१२/९/९६ 
पो.अ.यवतमाळ यांच्या | पोहवा 3 | टिआरए  ०७८१/पोल-८, दि. 
३ | आस्थापनेवरील महामार्ग | पोडशि & १५/४/९६ 
पोलीस केंद्रासाठी मंजूर | पोउनि २ | टिआरए ०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
असलेल्या अस्थायी पदांना | पोहवा ३ ८, दि.११/९/९६, दि.२५/९/९६ व 
मुदतवाढ पोशि १८ | दि.३१/१/९६ चे शासन शुध्दीपत्रक 
पोशिचा [eae i 
समादेडाक रारापोबल गट क्र.  सपोशिचा ३ | टिआरए ०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
४ ।१ पुणे यांच्या आस्थापनेवर ८, दिलप/९/९६, दि.रॅप/९/९६ व 
महामार्ग पोलीस यंत्रणेअंतर्गत दि.३१/१/९६ चे शासन शुध्दीपत्रक 
खंडाळा व बोरघाट येथील | सपोशिचा ३ | टिआरए ०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
क्रेनसाठी मंजूर असलेल्या | सपोशिचा ३ ८, दि.११/९/९६, 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
समादेडाक रारापोबल गटक्र.८ | पोहवा २ | टिआरए ०१९५/५/पोल-८, 
५ | मुंबई यांच्य आस्थापनेवरील | या.चा. दि.६/६/९५ अन्वये समादेशक, 
महामार्ग पोलीस रारापोबल गट क्र. १ पुणेकडून वर्ग 
spicata चिंचोटी नाका झालेली पदे 
q asaeq fas येथील 
क्रेनसाठी मंजूर असलेल्या 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
एकूण ११०१ 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


